गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्त शिवार या 
योजनेतर्गत निधी वितरण करणेबाबत- 
जिल्हा- नाठिक. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- गामुध २०२४/प्र.क्र.३९६ (निधी)/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर २०२४ 
वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल,२०२३. 
२. शासन निर्णय,मृद व जलसंधारण विभाग क्र: जशिअ-२०२२/प्र.क्र ३०२/जल-७, 
दि. ०३.०१.२०२३ 
३. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र: गामुध २०२२/प्र.क्र.२२/जल-१३ 
दि. २०.०४.२०२३ 
४. शासन पुरकपत्र, मृद व जलसंधारण विभाग क्र: गामुध २०२२/प्र.क्र.२२/जल-१३(जल १) 
दि. ०५.०२.२०२४ 
५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
६. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र. जि. ज. 
अ./मृवजसंविना/ गामुध/प्रशा-५/२७८६/सन २०२४, दि. २७.०८.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍त शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्याचा 
निर्णय शासन निर्णय दि. २०.०४.२०२३ नुसार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत 
विविध जिल्ह्यात गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत. जलयुक्‍त शिवार २.० व 
TOPE धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि. २९.१२.२०२३ रोजी आयोजित बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गाळमुक्‍्त 
धरण व Mey शिवार योजनेची अंमलबजावणी करतांना अशासकीय संस्था उपलब्ध 
नसल्यास अशा वेळी ग्रामपंचायत मार्फत कामे करण्याबाबत विभागामार्फत तपासणी करण्याचे 
तसेच देयके अदा करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणून जिल्हास्तरावर देयके अदा 
करण्याची कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी, असे निर्देश सदर बैठकीत देण्यात आले आहे. 
त्यानुषंगाने राज्यात WaT धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजना अधिक सुलभतेने व गतीने 
राबविण्यासाठी दि.२०.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून 
त्यासंदर्भात शासन पुरकपत्र दि. ५.२.२०२४ निर्गमित करण्यात आले आहे. 
शासन पुरकपत्र दि. ५.२.२०२४ नुसार कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग 
यांनी संबंधित अशासकीय संस्था/ग्रामपंचायतीस देयके जिल्हास्तरावर अदा करावीत. या 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.२४०/जल-१ 


योजनेसंदर्भात झालेल्या कामाची देयके अदा करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्यात 
येणार आहे व त्यासाठी आवशयक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन 
२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेचा खर्च जलयुक्‍त शिवार २.० या योजनेच्या 
लेखाशिर्ष क्र ४४०२ २७८१ खाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु. ६५० कोटी या निधीमधून 
भागविण्यास मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिलेली आहे. सदर निधीपैकी रु.५० कोटी एवढा 
निधी गाळमुक्‍त धरण व गाळयुकक्‍्त शिवार या योजनेसाठी खर्च करण्यास मान्यता दिळेली आहे. 
त्यानुसार विभागाच्या संदर्भीय परिपत्रकानुसार सध्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून 
संदर्भीय क्र. ६ अन्वये प्राप्त निधी मागणी प्रस्तावांवर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खाळीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय:- 

Teg धरण व गाळयुक्‍त शिवार या योजनेतंर्गत नाशिक जिल्हयातील २२ 
जलसाठ्यांमधून अशासकीय संस्थानी गाळ काढण्याच्या कामांसाठीची देयके व शेतक-यांना 
शेतात गाळ पसरविण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान अदा करण्यासाठी एकूण रु. 
२,४०,५८,८२०/- (रुपये दोन कोटी चाळीस लक्ष SSA SX saat वीस फ़क्त) इतका निधी 
“जोडपत्र अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यासाठी याद्वारे, शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त निधी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 
अ) उपरोक्‍त निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांनी तात्काळ संबंधित 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना वितरीत करावा. तसेच संबंधित जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी यांनी सदर निधी सोबतच्या जोडपत्र अ नुसार कामनिहाय व यंत्रणेनुसार नमूद 
अज्ञासकीय संस्थाना तात्काळ वितरीत करावा व त्याचा AGUA अहवाल शासन सादर 
करावा. 
ब) गाळ काढलेल्या कामाची व पंचनामा करुन गाळ नेणा-या शेतक-यांना अदा करावयाच्या 
अनुदानाची खातरजमा करुन, देयकाच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे, 
क) मंजूर (अदा करावयाच्या) निधीपेक्षा जास्तीची रक्‍कम अदा करण्यात येवू नये, 
ड) कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्‍कम परस्पर अन्य कामासाठी 
वितरित न करता तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पित करावी, 
इ) निधी वितरणासंबंधित गाळमुक्‍्त धरण व गाळयुकक्‍्त शिवार या योजने संदर्भातील शासन 
निर्णयान्वये निर्धारित कार्यपध्दती व सुचनांचे/तरतुदींचे अनुपालन करण्यात आले 
असल्याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी, 
ई) वितरीत करण्यात येत असलेला निधी गाळमुक्‍्त धरण व गाळयुकक्‍्त शिवार अंतर्गत 
झालेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा, 
ए) निधी वितरीत करताना संबंधित कामाबाबत तक्रार नसल्याची खातरजमा करावी, 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.२४०/जल-१ 


ऐ)] उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी तात्काळ खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही 


करावी, 
अ) TOYA धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजनेतर्गत झालेल्या कामाच्या देयकांची छाननी व 
देयके तपासण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील, 
आं) सदर निधी वितरण करतांना काही अनियमितता झाल्यास त्यास संबंधित कार्यालय 
जबाबदार राहील, 
सदर निधी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी या योजनेसाठी जलयुक्‍त शिवार योजनेच्या लेखाशिर्ष 
४४०२ २७८१ अंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून खर्च करण्यास दिलेल्या 
मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 
याद्वारे संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग यांनी सदंर्भीय क्र 
४ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वर नमूद अशासकीय संस्थांना निधी वितरण 
करावे. 
यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२४-२०२५ 
या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक-झेडएच-५ 

(०२) जलयुक्त शिवार 

(०२)(०१) जलयुक्त शिवार अभियान (कार्यक्रम) (४४०२ २७८१) 

५३, मोठी बांधकामे 


याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी यांची राहील तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग यांची राहील. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक दिनांक १२ एप्रिल, २०२३, दि.०८ डिसेंबर, 
२०२३, दिनांक १७ जानेवारी, २०२४, व दि. ०४ मार्च, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
दिलेल्या अधिकारास अनुसरून व वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३८४/२०२४/व्यय-१५, 
दि.०५.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद 
१४२ नुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत असून, वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त सर्व परिपत्रकमधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


प्रस्तुत आदेश, वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठपैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.२४०/जल-१ 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००७१७३४५९५०२६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL 


(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुकत, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
२. जिल्हाधिकारी, नाशिक 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 
४. अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे 
५. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक 
६. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक 
७. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर/मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
१०. कक्ष अधिकारी, कार्यासन जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती जल-१ 
प्रत अग्नेषित:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
५. मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
८ 
९ 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक 
. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठपपैकी४ 


मृद व जलसंधारण विभाग 


जोडपत्र ‘ar 


MOTH धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतर्गत निधी वितरण करणेबाबत-जिल्हा- नाशिक 


गोषवाराः- 


शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२४/ प्र.क्र- ३९६(निधी)/ जल-१ दिनांकः- ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


जलसाठ्यातील काढलेल्या गाळाचा तपज्ीील 


क हक eee स्तंभ ४५ रु 39+ GST अनुदानास शेतात पसरविलेल्या एकूण प्रशासकीय 
ae तत वो त्यानाच योजनांची ल aaa अनुदानास eae eat एकूण प्रशासकीय 
क्र. स्वयंसेवी संस्था नाव संख्या १८% + १% विमा या । अनुदानास पात्र व अनुदानास पात्र ल paste 
संख्या गाळाचे परिमाण दा वा. या ल गाळाचे डोक) मान्यता रक्‍कम स्तंभ 
प्रमाणे संस्थेस अदा शोतकरी संख्या गाळाची रक्‍कम स्तंभ 9 X ae 
घ.मी. बयीडलॉनीत त cee परिमाण घ.मी. ५--स्तंभ८ 
करावयाची रक्‍कम ३५.७५ 
| १_| २ 3 3 4 & (9 ८ 5 
Ea ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक ही गया १00 वाचायचा 
‘ खेडलेझोंगे ७) ४११७) शिक शि = | 09.0 
मंडळ, खेडलेझोंगे ; 
सिता एज्युकेडान एन्ड 
२ | deter सोसायटी, 4 १३१४७२ ४८५०००२.०८ = = po ४८५०००२.०८ 
खेडलेझोंगे 
३ गतत daa विजा a ७ १७९५४२ ६६२३३०४.३८ ८ ३०७८ ११००३८.५ ६७३३३४२.८८ 
शेती व सांस्कृतीक मंडळ न न . 
४ कर पाड ORAM STAN Ag Q ५३२६६ १९६४९८२.७४ १२ १८८४७ ६७३७८०.२५ २६३८७६२.९९ 
: 3 0, ह 
उद्देशिय सामाजिक संस्था : : 
५ | संगिनी महिला जागृती मंडळ २ ६०५२५ २२३२७६७.२५ १३ ७२५४ २५९३३०.५ २४९२०९७.७५ 
६ | संजीवनी फौंडेडान | oa | ६७९५९ २५०७००७.५१ po | 10 | ooo .०० २५०७००७.५१ 
२२ ६२३९०० २३०१५६७१ 33 २९१७९ १०४३१४९.२५ २,४०,५८,८२० 
PRAKASH Seek Set 


NILKANTHRAO PATIL : 
(प्र. नि. पाटील) 


ACFFB 


कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


